रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ एप्रिल, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/७८, दि.०९/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग 
यांनी सदर रस्ते Sala करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व रायगड 
जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील खालील 
इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत i 
अ.क्र रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
प्रजिमा-१७ ते खांडपे-तिवरे-सांडशी- | ग्रामीण मार्ग- 0/00 ते ४.३५० १२.६०० | WTP 
सालपे ते माणगांव-साळलपे-कोंदिवडे- | २५४ (४.३५० कि.मी.) कि.मी. जिल्हा 
खरवंडी-कोंढाणे ते मुंढे कातकरवाडी | ग्रामीण मार्ग- ०/०० ते २/५०० मार्ग-१२५ 
ते प्रजिमा-१०५ ला जोडणारा रस्ता. | २२१ (२.५०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ७६ | ०/०० ते ३/२५० 
(३.२५० कि.मी.) 
प्रजिमा क्र.१०५ अन्य म अंत 
लांबी १.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१५३ । ०/०० ते २/५०० 
(२.५०० कि.मी.) 
एकूण १२.६०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१२७७.८९० -- १२.६००) म्हणजेच 
१२९०.४९० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२७१.९८०-१२.६००) म्हणजेच २५९.३८० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२०१३४००२४३१८ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, किक 
GANPAT SANDIPAN fi na 
KACHARE a genni का tem 


CB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2023.04.20 13:45:48 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


Wa: 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 
५ संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


